राज्य शासकीय व अन्य कर्मचा-यांप्रमाणे तीन 
लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक 
कर्मचा-यांना लागू करणे व इतर बाबींच्या अनुषंगाने 
अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र . विऊसू ३२१९/प्र.क्र.११२/टिएनटी ३ 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगूरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - 39 जुले, २०१९ 


वाचा:- 
१) शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय क्र. चवेआ-१०८९/१११/मा.शि.२, 
दि. ०२/०९/१९८९ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शिप्रधो-२२१७/प्र.क्र.३९/२०१७/प्रशिक्षण, 
दि. २३/१०/२०१७ 


प्रस्तावना -: 


सन २०१९ च्या दुस-या (पावसाळी) अधिवेशनामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील सर्व 
कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 
लागू करणे, निवडश्रेणीकरिता असलेली २० टक्के ची अट शिथील करणे इ. च्या अनुषंगाने 
विधानपरिषद नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. सदर सूचनेवरील 
चर्चेदरम्यान मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी सूचनेमध्ये उपस्थित बाबींच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाची 
स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ मधील 
वरिष्ठ श्रेणीतीळ २०% पदांना सेवाजेष्ठतेनुसार निवडश्रेणीची अट, शासन निर्णय दिनांक 
23.90.2099 मधील वरिष्ठ व निवडश्रेणीस पात्र होण्यासाठी आवश्‍यक अटींचे पुनर्विलोकन करणे, 
तसेच राज्य शासकीय तसेच इतर पात्र कर्मचा-यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांना लागू करणे या बाबींच्या 
अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय -: 


राज्य शासकीय व अन्य कर्मचा-यांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांना लागू करणे व शिक्षकांच्या वेतनश्रेणींशी 
संबंधित इतर बाबींच्या अनुषंगाने शिफारस करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे अभ्यास गटाची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


१) आयुक्त, शिक्षण = अध्यक्ष 
2) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य = सदस्य 
3) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)  - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः विऊसू ३२१९/प्र.क्र.११२/टिएनटी ३ 


४) संचालक, विद्याप्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - सदस्य 
५) सहसचिव (विद्यार्थी विकास), मंत्रालय, मुंबई न सदस्य 
६) उपसचिव (शिक्षक व शिक्षकेतर), मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
७) सहसंचालक, आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे z सदस्य सचिव 


२. अभ्यासगटाची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील: 


१) शासन निर्णय दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ च्या परिशिष्टामधीळ मुद्दा क्र. ९(२) नुसार 
निवडश्रेणीकरिता लागू असलेल्या २०% अटींचे पुनर्विलोकन करणेबाबत शासनास 
शिफारस करणे. 


२) शासन निर्णय दिनांक २३.१०.२०१७ मधील वरिष्ठ व निवडश्रेणीस पात्र होण्यासाठी 
सुधारित निकष निश्चित करण्याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करणे. 


३) राज्य शासकीय तसेच इतर पात्र कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय दि. २/०३/२०१९ अन्वये लागू केलेली तीन लाभांची सुधारित 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांना लागू 
करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन शिफारस करणे. 


४) केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामधील मुद्दा क्र. P ५. ४.३ (Professional 
Progression via promotions and salary increase) नुसार गुणवत्तेवर आधारित लाभ 
देणे, गुणवत्तेचे निकष ठरविणे. 


३. या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने उपरोक्त नमूद बाबींच्या 
अनुषंगाने तीन महिन्यात अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. HAA, अभ्यास गट आवड्यकतेनुसार सदर गटावर शासकीय/अझ्ाासकीय सदस्यांना 
आमंत्रित करु हाकतील. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१७२६१९६४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
C h arus h i | a D even d ra Eaton sports Deparment, Ecce ota 
Chaudhari rast 


haudhari 
Date: 2019.07.31 14:45:34 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


icaQe63be 1bd1b7158b9523537dcc1d46bc 
4ff381 6ecf3, cn=Charushila Devendra 


प्रत, 


१ मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विऊसू ३२१९/प्र.क्र.११२/टिएनटी ३ 


अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे 
५ शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६ संचालक, विद्याप्राधिकरण, पुणे 
सहसचिव (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 
उपसचिव ( शिक्षक/ शिक्षकेतर) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय मुंबई 32 
९ सहसंचालक, आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे 
१० विभागीय शिक्षण उप संचालक सर्व, 
११ शिक्षणाधिकारी सर्व (प्राथमिक/माध्यमिक) 
१२ शिक्षण निरीक्षक ( उत्तर /पश्चिम/दक्षिण), मुंबई 
१३ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण प्रमुख, म.न.पा/न.पा. सर्व 
१४ सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५ निवड नस्ती, टीएनटी३/, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


